उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना 

सन २०१८-१९ साठी अनुदान वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ मे, २०१९ 

वाचा - 

१. अल्पसंख्यांक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०११/प्र.क्र.४४/११/का-६, 

दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११ 
. शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१८/९१२/प्र.क्र.२२६/का-६, दिनांक १० ऑक्टोबर, २०१८ 
३. झासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०१८/९१२/प्र.क्र.२२६/का-६, दिनांक ३० मार्च, २०१९ 
४. शासन पूरकपत्र अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७, 

दिनांक ०९ एप्रिल, २०१९ 


A) 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील Ser व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिक दृष्टया कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती 
योजनेची अंमलबजावणी दिनांक १४/१०/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. 
२. संदर्भ क्रमांक २ व 3 येथील शासन निर्णयान्वये सदर योजनेंतर्गत योजनेचे नोडल अधिकारी संचालक, 
तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता रु. 
(93,24,00,000/- (रुपये त्र्याहत्तर कोटी पंचवीस लाख waa) इतका निधी अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना 
शिष्यवृत्ती वाटपाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. तथापि, तांत्रिक कारणामुळे त्यापैकी wad रु. 
५,६५,६९,०७३/- (रुपये पांच कोटी पासष्ट लाख एकोणसत्तर हजार त्र्याहत्तर) इतका निधी विद्यार्थ्यांना 
वितरीत होऊ शकला. सदर योजनेंर्गत सन २०१८-१९ वर्षातील शिष्यवृत्ती वाटपासाठी रु. ७०,००,९८,९२८/- 
(रुपये सत्तर कोटी अठ्ठयाणव हजार नऊडो अठ्ठावीस) इतका निधी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्याची विनंती संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या दिनांक १८/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन पूरकपत्र अल्पसंख्यांक विकास विभाग क्र. अविवि-२०१९/प्र.क्र.१४/का-७, दिनांक 
०९/०४/२०१९ अन्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जुलै या चार महिन्याकरीता आवश्‍यक 
असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी, अर्थसंकल्पीत अंदाज वितरण व संनियंत्रण 
प्रणाळीवर (बीम्स) मंत्रालयीन विभागांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार “उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्याकरीता शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए ३३८)” या लेखाशीर्षाखाली 
रु.१२०.०० कोटी (रुपये एकशे वीस कोटी) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर असून त्यामधुन एप्रिल ते जुले 
या कालावधीच्या खर्चासाठी रु. ४०.०० कोटी (रुपये चाळीस कोटी) इतकी तरतूद उपलब्ध आहे. यास्तव सदर 
उपलब्ध असलेली रु. ४०.०० कोटी इतकी तरतूद सदर योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना सन २०१८-१९ 
ची देय असलेली शिष्यवृत्ती वाटपासाठी संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
उपलब्ध करुन देण्यास या शासना निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. (उर्वरित तरतूद सन २०१९ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


पावसाळी अधिवेशनात उर्वरित कालावधीसाठी नियतव्यय मान्य झाल्यावर उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित 
आहे.) 
२. सदर योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांना रु.४०.०० 
कोटी (रुपये चाळीस कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन PATA मान्यता देण्यात येत 
आहे. सन २०१८-१९ या वर्षातील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्यांक समुदायातील विद्यार्थ्याना 
शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यासाठी सदर रक्कम त्यांच्या स्वाधीन करण्यात येत असून याकरीता ते आहरण व 
संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर शिष्यवृत्ती वाटप त्वरीत करावयाचे 
असल्यामुळे या निधीचे मासिक खर्च विवरणपत्र देण्याचा प्रश्न उद्धवत नाही. 
३. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई यांनी सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेपर्यंतच खर्च करावा. उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाचा तपशिल व उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास विहित कालावधीत सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पिय 
नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने 
दिलेले सर्व निदेश/नियम/शासन निर्णय/आदेडा आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना व नियंत्रक 
व महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे पालन करण्यात यावे. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र१००८/प्र.क्र.9०/२००८/ विनियम, दि.१५.०५.२००९, 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग यांनी प्रशासनिक विभाग प्रमुख या नात्याने दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ मधील अटींची व 
शर्तीची पूर्तता होत असून, सदर शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग शासन पूरकपत्र क्र.अविवि-२०१९/ 
प्र.क्र.१४/का-७, दि. ०९/०४/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-३३८) ३४ 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०५०८१४४७०५०८१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


2.5.4,20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1 084d5d608a86e9 
93f8ac0fa02331b’ 
h h गृ ber=b469b3fd61b5201f03b702c0f7fd0ecScf18beb12 
५1 Vi 425455f4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhi 
2019.05.08 15:54:10 +05'30° 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/ विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१९/४१४/प्र.क्र.९४/का-६ 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. महालेखापाल % (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१०. महालेखापाल ५ (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग, जी.टी. रुग्णालय, नवीन मंत्रालय, मुंबई 
१६. संचालक, उच्च शिक्षण, उच्च शिक्षण संचाळनालय, पुणे 

१७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

१८.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाख), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


eon SG © 


es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


